संदर्भ : - 


प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२०. 
निधी वितरण.....(तात्पुरती व्यवस्था) 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 03२. 
तारीख: १५मे, २०२० 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 

२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ एप्रिल, २०२० 

३) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक २४ एप्रिल, २०२० 

४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०/अर्थसंकल्प, दिनांक २७ एप्रिल, २०२० 

५) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०८ मे, २०२० 

६) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक ०८ मे, २०२० 


आदिवासी विकास विभागाकडून संदर्भाधीन ६ च्या शासन निर्णयान्वये बीम्स प्रणालीवर प्राप्त 


झालेला अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


सन 2020-2029 या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 


झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 


अधिकार्‍यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक टी-५, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ७९६ 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना (09) जनजाती क्षेत्र आयुक्‍त (शिक्षण) 
a उपयोजना 7 सर्वसाधारण ध्यमिक _ ; महाराष्ट्र राज्य ५०००८.३० 
उपयोजना (०१) (०२) सर्वसाधारण AT शाळांना | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सहायक अनुदान (२२०२ १९०१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ७९६ 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना (09) जनजाती क्षेत्र आयुक्‍त (शिक्षण) 
२ | उपयोजना (०१ (०३ अज्ञासकीय कनिष्ठ महाराष्ट्र राज्य, पुणे id 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदाने (2202 १९४८) 


पृष्ठ ५पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ७९६ 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र आयुक्‍त (शिक्षण) 

उपयोजना (०१) (०७ सैनिकी शाळांमधील आदिवासी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला सहाय्य (२२०२ H8I93) 


१५१७१.१० 


२. सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 
उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 

१) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता 
येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 

२) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 

३) अनुदान वितरीत करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिकेमध्ये नमूद केलेल्या नियमांचे 
पालन करावे. तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-१, उपविभाग एक मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान 
अदा करावे. 

४) पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने वेतनावरील निधी वाटपाच्या संदर्भात आवश्‍यक तेथे उच्चस्तरीय 
सचिव समिती / मंत्रीमंडळ तसेच वित्त विभागाने दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही झाल्याची 
खात्री करावी. 

५) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

६) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्‍यकता आहे अझ्ञा तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम WRIA मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

७) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 


नये. 


८) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाबीव्दारे तरतूद केलेल्या योजनांच्या निधी 
वितरणासंदर्भात वित्त विभागाची मान्यता आवश्‍यक आहे. 

९) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्रापत करावीत. शक्‍यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान 
वितरीत करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित 
करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या are महिन्यातील बँक 
अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 

qo) शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्याच्या बक अकाऊंटमध्ये ECS aR 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

११) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 
उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच शासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे ठेवळी आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चाळू वर्षी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

१२) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्याची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 
संलग्न करण्यात यावीत व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्ळलिअरन्स सिस्टीमनेच (ECS) करण्यात 
यावे. 


१३) शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादीची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) नेच अदा करण्यात यावीत. अशा 
सर्व बाबी आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात. 

१४) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेश 
देण्यात येऊन काम सुरु करावे व आवश्‍यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

१५) केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री संबंधित 
विभागाने नस्त्यावर वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घ्यावी ( यासाठी व्यय / अर्थसंकल्प 
शाखेला नस्ती संदर्भीत करण्याची आवश्‍यकता नाही ) व तदनंतर सदर निधी प्राप्त झाळा असल्यास 
तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरीत करावा. यासाठी 
नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची आव्यक नाही. मात्र, मागील 
वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चाळू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास आवड्यकतेप्रमाणे 
यथास्थिती नियोजन, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच वित्त 
विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. 

१६ “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केली आहे. सदर शासन निर्णय व 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 


त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे तसेच दि. २४ ऑगस्ट, २०१७ व दि. ८ डिसेंबर, २०१७ च्या 
शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार खरेदीप्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय तसेच या 
मार्गदर्शक सूचनेतील अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. 
खरेदीविषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्याच नावाने व शक्‍यतो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स 
सिस्टीमव्दारे (ECS) अदा करण्यात यावेत. 

१७) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 
ज्या लेखाशीर्षाखाळी जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
ळेखाशिर्षाखाळील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 

१८) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय wool लेख्याखाली विभागांकडे ara मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घाळून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 
तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

१९) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 
प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 

३. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३, दि. १६ एप्रिल, २०२० अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००५१५१२०९४७३९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | Data sana Rj मया जाणा 
Rajendra clarion टा ण तना, 
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca2802 
S h an ka rrao P a Wa [_ 67c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra 
Shankarrao Pawar 
Date: 2020.05.15 12:20:05 +05'30' 
(राजेंद्र पवार ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 

४. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

५. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 

१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

११. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

१८. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२०. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२२. सर्व क्रीडा उपसंचालक 

२३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

२४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२६. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

२७. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

२८. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

२९. आदिवासी विकास विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

३०. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३१. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


